RNI No. MAHBIL / 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ४ ९ ] 


बुधवार , नोव्हेंबर १० , २०२१ / कार्तिक १ ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ६५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीबी . ४३१ ९ / ४७४ / प्र.क्र . १४७ / २०२० / नवि - ११.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करणेत आलेला आहे ) चे कलम ३१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा 
वापर करून राज्य शासनाने अधिसूचना क्र . टीपीबी . ४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ / २०१७ / वि.यो. / नवि -११ , दि . ८ मे २०१८ ( यापुढे याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करणेत आलेला आहे ) द्वारे बृहन्मुंबई प्रारुप विकास योजना -२०३४ ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना ” असा करणेत आलेला आहे ) सह विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ ला उक्त अधिसूचनेसोबतचे 
परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले सारभूत स्वरुपाचे फेरबदल ( ई.पी. ) वगळून उक्त अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविलेल्या 
सुधारणेसह मंजुरी दिली आहे . आणि ज्याअर्थी शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक दिनांक २२ जून , २०१८ रोजी 
निर्गमित केले असून त्यानुसार उक्त विकास योजना दिनांक १ सप्टेंबर २०१८ पासून अंमलात आली आहे . आणि ज्याअर्थी , 
त्यानंतर शासनाने उक्त अधिसूचनेस समक्रमांकाचे शुद्धीपत्रक व पूरकपत्र दिनांक २ ९ जून , २०१८ रोजी पारित केले असून सदर 
शुद्धीपत्रक व पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक ३० जून , २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचना क्र . टीपीबी . ४३१७ / ६२ ९ / प्र.क्र .११८ ( V ) / २०१ ९ / नवि -११ , दिनांक २३ 
नोव्हेंबर २०२० अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ ( १ ) अन्वये विकास योजनेतील ठराविक ई . पी . मंजूर केले आहेत ; आणि 
ज्याअर्थी , मंजूर ई . पी . च्या परिशिष्टामध्ये ई . पी . एमई ५८ चा समावेश आहे , ज्यामध्ये मुंबई रिफायनरी म्हणून ओळखल्या 
जाणाऱ्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( यापुढे याचा उल्लेख “ एचपीसीएल ” असा करणेत आलेला आहे ) च्या 
न.भू.क्र . ३८२ ( मेन ) , ३८२/१ ते ६६ , मौजे आणिक , चेंबूर , मुंबई या मिळकतीवरील उर्वरित आरक्षण कायम ठेऊन , सर्व गार्डन / 
पार्क आरक्षण ऐवजी ROS २.७ ( ग्रीन बेल्ट ) दर्शविला आणि सदर मिळकत औद्योगिक विभागात ( I ) दर्शविण्यात आली आहे ; 

I 


. 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ६५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १० , २०२१ / कार्तिक १ ९ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेनुसार , न.भू.क्र . ३८२ ( मेन ) , ३८२/१ ते ६६ , मौजे आणिक , चेंबूर , मुंबई या जमिनीच्या 
काही भागावर “ फायर स्टेशन ” ( RPU१.१ ) व १८.३० मी . रुंद विकास योजना रस्ता तर काही भागावर ग्रीन बेल्ट ( ROS२.७ ) 
दर्शविलेला आहे ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करणेत आलेला आहे ) ; आणि ज्याअर्थी , एचपीसीएल ने त्यांचे पत्र 
दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१ ९ आणि दिनांक १६ डिसेंबर २०१ ९ द्वारे उक्त जमिनीवरील “ फायर स्टेशन ” ( RPU१.१ ) व “ विकास 
योजना रस्ता ( १८.३० मी . रुंद ) ” ही आरक्षणे वगळणेबाबत शासनास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , एचपीसीएल यांची विनंती विचारात घेऊन तसेच उक्त जमीन मुंबई रिफायनरी विस्तार योजनेत समाविष्ट 
असल्याने उक्त जमिनीवरील विकास योजना रस्त्याचे आरक्षण वगळणे तसेच एचपीसीएल चे मालकीच्या जमिनीमध्ये ग्रीन बेल्ट 
( ROS२.७ ) च्या हद्दीत बदल करणे , तर फायर स्टेशनच्या आरक्षणाची आवश्यकता असल्यामुळे त्यामध्ये बदल न 
करण्याबाबतची मुंबई महानगरपालिकेची विनंती विचारात घेता त्यामध्ये बदल न करणे सार्वजनिक हिताचे दृष्टीने आवश्यक 
आहे , अशी शासनाची खात्री झाली आहे ; आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ च्या पोट - कलम ( १ कक ) अन्वये प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून शासनाने दिनांक ७ डिसेंबर , २०२० रोजीची सूचना त्यासोबतचे परिशिष्टामध्ये नमूद प्रस्तावित 
फेरबदलावर ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आलेला आहे ) जनतेकडून हरकती / सूचना 
मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली होती आणि ज्याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाबाबत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचनांवर 
संबंधितांना सुनावणी देण्याकरीता तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) अन्वये विहित केलेली कार्यवाही पूर्ण करून 
प्रस्ताव शासनास सादर करणेसाठी उप संचालक , नगर रचना , बृहन्मुंबई यांची अधिकारी ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त 
अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे . ) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित फेरबदलाची सदर शासन सूचना दिनांक ७ डिसेंबर , २०२० ही महाराष्ट्र शासनाचे असाधारण 
राजपत्रात १० डिसेंबर , २०२० रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती आणि उक्त अधिकारी यांनी अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ कक ) 
अन्वये वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा अहवाल नगर रचना 
संचालनालयामार्फत शासनाचे अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेता व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांचेशी सल्ला - मसलत केल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल सुधारणेसह मंजूर करणे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे , असे 
शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ कक ) ( ग ) अन्वये प्राप्त अधिकारात आणि त्या संदर्भातील सर्व शक्तींचा 
वापर करून शासन याद्वारे : 

( अ ) उक्त प्रस्तावित फेरबदलाचे प्रस्तावास खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेप्रमाणे मंजूरी देत आहे . 


( ब ) सदरची अधिसूचना शासकीय राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेचा दिनांक हा उक्त फेरबदल अंमलात आलेचा 
दिनांक असेल . 


( क ) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या उक्त विकास योजनेच्या मंजुरी सोबतच्या फेरबदलाचे परिशिष्टामध्ये शेवटच्या 
नोंदीनंतर खालील परिशिष्ट समाविष्ट करणेचे निर्देश देत आहे . 


३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १० , २०२१ / कार्तिक १ ९ , शके १ ९ ४३ 

परिशिष्ट 


“ The reservation of “ D.P. road of 18.3m . wide ” on land bearing CTS No. 382Main , 382/1 to 66 of 
Village Anik , Chembur , Mumbai is deleted and boundary of Green Belt ( ROS2.7 ) within the land owned by 
HPCL is changed and the land so deleted from reservations and Green Belt is included in Industrial Zone 
( I - Zone ) and the consequential change in alignment of 13.40 m wide D.P. road on North - East of HPCL 
land holding boundary . However , there is no change in reservation of “ Fire Station ( RPU1.1 ) ” which is 
kept as it is , as shown on plan . ” 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदा / नियम ) या वेबसाइटवर देखील 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


निर्मलकुमार पं चौधरी , 
शासनाचे अवर सचिव . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ६५-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १० , २०२१ / कार्तिक १ ९ , शके १ ९ ४३ 


9 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT , 
Mantralaya , Mumabi 400 032 , dated 20th October 2021 . 


NOTIFICATION 


a 


No. TPB - 4319 / 474 /CR-147/2020/UD-11.-Whereas , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as " the Said Act ” ) , the State Government vide Notification No. TPB - 4317 / 629 / CR 
118 / 2017 / DP / UD - 11 , Dt . 8th May 2018 ( hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) has accorded 
sanction to the Draft Development Plan - 2034 of Greater Mumbai ( hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan ” ) along with the Development Control and Promotion Regulations - 2034 for Greater 
Mumbai with modifications shown in SCHEDULE - A appended to the said Notification excluding the 
substantial modifications as shown in SCHEDULE - B appended to the said Notification . And whereas , 
Government has issued a corrigendum of even number dt . 22nd June , 2018 to the said Notification , as per 
which the said Development Plan has came into force from 1st September 2018. And whereas , thereafter 
Government has issued a Corrigendum and Addendum of even number dt . 29th June , 2018 to the said 
Notification , which is published in the Government Gazette dt . 30th June , 2018 ; 

And whereas , Government of Maharashtra vide Notification dated TPB - 4317 / 629 / CR 
118 ( V ) / 2019 / UD - 11 , dated 23rd November 2020 has accorded sanction under section 31 ( 1 ) of the said Act 
to certain Excluded Part ( E.P. ) of the said Development Plan ; And whereas , E.P. ME58 is included in 
Schedule of sanctioned E.P , wherein , keeping all other reservations unchanged , all Garden / Park 
reservations on land bearing CTS No. 382 Main , 382/1 to 66 of Village Anik , Chembur , Mumbai known 
as Mumbai Refinery of Hindustan Petroleum Corporation Limited ( hereinafter referred to as “ HPCL ” ) are 
shown as ROS 2.7 ( Green belt ) and plot is shown in industrial ( I ) zone ; 

And whereas , as per the said Development Plan , there are reservations of Fire Station ( RPU1.1 ) , 
D.P. road of 18.3m . wide and certain portion is shown as Green Belt ( ROS2.7 ) on land bearing CTS No. 
382 Main , 382/1 to 66 of Village Anik , Chembur , Mumbai ( hereinafter referred to as the said land ” ) And 
whereas , HPCL vide their letter dated 19th September 2019 and dated 16th December 2019 has requested 
the Government to delete reservation of Fire Station ( RPU1.1 ) , D.P. road ( 18.3m . wide ) on the said land ; 


And whereas , considering the request of HPCL and considering that the said land is included in 
Mumbai Refinery Expansion Project , the Govt . is satisfied that in the public interest it is expedient to delete 
the reservations of DP road on the said land and to change the boundary of Green Belt ( ROS2.7 ) within 
the land owned by HPCL , however considering the need of Fire Station and request of MCGM it is 
necessary to not to make any change in the reservation of “ Fire Station ( RPU1.1 ) ” and keep it as it is ; And 
whereas , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1AA ) of section 37 of the said Act , 
Government had issued Notice of even No. dated 7th December , 2020 for inviting suggestions / objections 
from the general public with regard to “ the proposed modification ” ( hereinafter referred to as “ the proposed 
modification ” ) as mentioned in the Schedule appended to the said Notice and appointed the Deputy Director 
of Town Planning , Gr . Mumbai as the Officer ( hereinafter referred to as “ the said Officer ” ) to complete the 
procedure as stipulated under section 37 ( 1AA ) of the said Act and to submit a Report on the objections / 
suggestions received in respect of the proposed modification to the Government after giving hearing to the 
concerned persons ; 

And whereas , the said Notice dated 7th December , 2020 was published in the Maharashtra 
Government Gazette ( Extra - Ordinary Gazette ) dated 10th December , 2020 and the said Officer has 
submitted his report vide letter dt . 24th February 2021 through the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , after completing the legal procedure stipulated under section 37 ( 1AA ) of the said Act ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर १० , २०२१ / कार्तिक १ ९ , शके १ ९ ४३ ५ 

And whereas , after considering the Report of the said Officer and after consulting the Director of 
Town Planning , Maharashtra State , the Government is of the opinion that the proposed modification is 
required to be sanctioned with certain changes . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon it under section 37 ( 1AA ) ( c ) of the said Act , 
the Government hereby : 


( A ) Sanctions the proposed modification as described more specifically in the Schedule 

hereunder . 
( B ) Fixes the date of publication of this Notification in the Official Gazette as the date of coming 

into force of this modification . 
( C ) Directs the Municipal Corporation of Greater Mumbai that in the Schedule of Modifications 

sanctioning the said Development Plan , after the last entry , the Schedule referred to at ( A ) 
above shall be added . 


Schedule 


“ The reservation of “ D.P. road of 18.3m . wide ” on land bearing CTS No. 382Main , 382/1 to 66 of 
Village Anik , Chembur , Mumbai is deleted and boundary of Green Belt ( ROS2.7 ) within the land owned 
by HPCL is changed and the land so deleted from reservations and Green Belt is included in Industrial 
Zone ( I - Zone ) and the consequential change in alignment of 13.40 m wide D.P. road on North - East of 
HPCL land holding boundary . However , there is no change in reservation of “ Fire Station ( RPU1.1 ) ” 
which is kept as it is , as shown on plan . ” 


This Notification shall also be published on the Government website www.maharashtra.gov.in 
( Acts / Rules ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


NIRMALKUMAR CHAUDHARI , 

Under Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


